अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन 
निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 
२००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम, 
२०१२ ची परिणामकारक अंमलबजावणी 
करणेसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः वहका-२०२१/प्र.क्र.५०/का-१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ०३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 9) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व 
नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२. 
२) जन जाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र क्र. २३०११/०१/२०१९- 
FRA, दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.वहका-२०१९/प्र.क्र.१८६/का.१४, 
दि.१० जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना :- 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे ) अधिनियम, २००६ व 
नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना 
कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त 
झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वत:च्या 
उपजीविकेकरिता शोती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क; निस्तार 
सारखे हक्क; गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा 
करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्‍क; पाण्यामधील मत्स्य व अन्य 
उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे; निरंतर वापर 
करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक gerard 
संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाळे आहेत. 

वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी व इतर वनपट्टे धारकांना वनहक्क 
प्रमाणपत्र वाटप करणे, दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करणे, ७/१२ उतारे तात्काळ देणे 
याविषयांबाबत मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.११.०२.२०१९ रोजी आयोजित 
करण्यात आलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये चर्चा झाली. त्यानुषंगाने वनहक्क कायद्याची 
परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक:- 

१. वन हक्क दावे विहित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी तसेच वैयक्तिक व सामूहिक दावे मान्य 
केल्यानंतर दावेदारांना वनहक्क प्रमाणपत्र वाटप, दाव्यांची जमीन मोजणी, वैयक्तिक दाव्यांचा 
७/१२ वाटप यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यात कालबध्द मोहिम हाती घ्यावी. 
२. वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत दावेदाराच्या कब्ज्यात असणारे क्षेत्र व दावेदाराने मागणी केलेले क्षेत्र 
याचा विचार करून क्षेत्र मंजूर न करता कमी क्षेत्र मंजूर करण्यात येत असल्याचे दिसून येते 
त्याअनुषंगाने वनहक्क धारकांना नियमानुसार क्षेत्र मंजुर करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०२१/प्र.क्र.५०/का-१४ 


& i 


2. 


. जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागस्तरीय वनहक्क समिती यांच्या नियमित बैठका घेण्यात 


याव्यात. 

जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागस्तरीय वनहक्क समिती यांच्या बैठकास वनअधिकारी 
उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील (CWH) दावे केंद्र शासनाच्या निदेझाप्रमाणे त्वरित 
निकाली काढणे आवश्‍यक असून अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील वैयक्तिक, सामुहिक 
वनहक्क दावे, पुनर्विळोकनाची प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत. 


. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका क्र.१०९/२००८ मधील आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील अमान्य 


करण्यात आलेले २२,५०९ दावे व अपिल यांची अभ्यासगटाव्दारे तपासणी करून पुनर्विलोकन 
करण्याबाबत वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणांचे पुनर्विलोकन 
करताना कागदपत्रे तपासणी करून योग्य निर्णय घेण्यात यावा तसेच अमान्य केलेल्या प्रकरणांची 
उचित कारणे नमूद करावीत. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी वनहक्क प्रकरणांचा निपटारा करणे, 
टायटल्स प्रदान करणे, मोजणी करणे व ७/१२ देणे इत्यादीच्या संदर्भात राबविण्यात येणा-या 
मोहिमेचे सनियंत्रण करावे व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना योग्य 
त्या सुचना देऊन त्यांच्याकडून पाठपुरावा करण्यात यावा. उपरोक्‍त मोहिमेचा अहवाल दरमहा 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना उपलब्ध करून द्यावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०३१५३८१३३२२४ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
La X m j ka n t ate pean eat त कड मक की Development Department, 


1311313: 
2.5.4.20=4 ८75 7ecf1f24d8ca684b65640d16372ea731facddf 


द 
serialNumber bbcd4d43c6782884c7e7a2091 f9F 1 edc1d97ebb542c48b98(bBc 
0 p a fa 0 h 0 e 8bdd6cf4, cn=Laxmikant Gopalrao Dhoke 
Date: 2021.03.03 15:42:11 +05'30' 
(ल.गो. ढोके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री ( सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


9) 
) 
) 
) 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानमंडळ, विधानभवन,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


4 


yaa) 


मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री ( सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

मा. संसद सदस्य (सर्व ) 

मा. विधिमंडळ सदस्य (सर्व) 

१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव ( महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Nn (5. 


a) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०२१/प्र.क्र.५०/का-१४ 


१३) अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१७ आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
१८) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१९) सर्व जिल्हाधिकारी 
२०) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 
29) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
२२) सर्व उपविभागीय अधिकारी 
23) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२४) सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२५) निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
----////---- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


